महाराष्ट्र शासन 


कृषि विभागामार्फत शोती क्षेत्राशी संबधित 
कार्याकरीता देण्यात येणाऱ्या विविध 
पुरस्कारांची संख्या, पुरस्कारांच्या 
रकमेमध्ये तसेच पुरस्कार्थीच्या दैनिक व 
प्रवास भत्त्या मध्ये वाढ करण्याबाबत. 


कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-पुरस्कार-२०२२/प्र.क्र.५८/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 


मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-३२ 


दिनांक- ०७ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, कृषि व पदूम विभाग क्र.-कृपु-२०२०/प्र.क्र.१२/११अ, दि.१५/०२/२०२१. 


प्रस्तावना: 
राज्यात दरवर्षी शेती व ]शोतीपुरक क्षेत्रामध्ये अतिउललेखनीय कार्य करणा-या शहोतक-यास अथवा 
संस्थेस विभागामार्फत विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात येते. संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये या विविध 


पुरस्कार, त्यांचे निकष, स्वरुप, पुरस्कारांची रक्‍कम, निवड समिती व कार्यपद्धतीस मान्यता देण्यात आलेली 


आहे. सदर पुरस्कारांच्या रकमेमध्ये तसेच पुरस्कार्थींच्या दैनिक व प्रवास भत्त्यामध्ये वाढ करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 

शासन निर्णय:- 
कृषि विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या खालील विविध पुरस्कारांची संख्या व रकमांमध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 
विविध कृषि पुरस्कारांची संख्या व पुरस्काराच्या सुधारित रकमा:- 


अ.क्र. | पुरस्काराचे नाव पुरस्कारांची | सद्याची पुरस्काराची | पुरस्काराची 
संख्या रक्‍कम सुधारित रक्‍कम 
(8 =] ; डा. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार pod q रु.७५,०००/- 3,00,000/- 
2. वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार ०८ रु.५०,०००/- २,००,०००/- 
३. । जिजामाता कृषिभुषण पुरस्कार ०८ रु.५०,०००/- २,००,०००/- 
४. | कृषिभुषण (सेंद्रिय शोती) पुरस्कार ०८ रु.५०,०००/- २,००,०००/- 
षु. वसंतराव नाईक शोतीमित्र पुरस्कार ०८ रु.३०,०००/- १,२०,०००/- 
द. युवा शेतकरी पुरस्कार ०८ रु.३०,०००/- १,२०,०००/- 
७ उद्यानपंडीत पुरस्कार ०८ रु.२५,०००/- १,००,०००/- 
वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार - | ३४ रु.११,०००/- ४४,०००/- 
सर्वसाधारण गट 
९. वसंतराव नाईक AAAS BATH पुरस्कार - | of रु.११,०००/- ४४,०००/- 
आदिवासी गट 
गं पद्मश्री डा. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषि शि 1 शिश 
सेवारत्न पुरस्कार 
।११. | उत्कृष्ट कृषि शास्त्रज्ञ पुरस्कार ०४ Fe 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-२०२२/प्र.क्र.५८/४ओ 


२. पुरस्कार्थींना पुरस्कार वितरण कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याकरीता द्यावयाच्या दैनिक व प्रवास 
भत्त्याच्या रकमेत वाढ करण्यात येत असून, दैनिक व प्रवास भत्त्याची रक्‍कम प्रति पुरस्कार्थी रु. १५,०००/- 
इतकी अनुज्ञेय राहिल. सदर दैनिक व प्रवास भत्ते विहित कार्यपद्धतीनुसार देण्यात यावेत. 
३. सदर शासन निर्णयानुसार पुरस्काराच्या रकमांमध्ये तसेच दैनिक व प्रवास भत्त्याच्या रकमेत होणारी 
वाढ सन २०२० पासूनच्या विविध कृषि पुरस्कारार्थींच्या निवडीसाठी लागू राहील. 
४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. ३६१/२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरून तसेच मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), उपमुख्यमंत्री (गृह) व मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असुन 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२०७१८१४४७४५०१ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND. 
ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f98 1 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7cbaa289 


90d692e36, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 1995A4F2 
2FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 


Date: 2024.02.08 16:16:28 +05'30' 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव. मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 
८. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अपर मुख्य सचिव, कृषि यांचे स्विय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३.आयुक्‍्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 
१५.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
१६. उप सचिव (११-ओअ/फलोत्पादन) यांचे स्विय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१७.वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प-१३, विनियम) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१८. नियोजन विभाग (का.क्र.१४३१). मंत्रालय , मुंबई. 
१९. कृषि संचालक, (सर्व) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२०. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 
२१. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
२२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


